महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरूस्ती-०१२३/प्र.क्र.०९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०२३. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांच्या अधिपत्याखालील कोर्ट नाका, ठाणे शहर येथील 
नवीन पोलीस लाईन इमारत क्रमांक १,३,४,५,६ या पोलीस निवासी 
इमारतीमधील दुरूस्तीची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १. पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२७/कोर्ट नाका 
निवासस्थाने दुरुस्ती/ठाणेशहर/३१/२०१९, दिनांक ०३/११/२०२२ व 
दिनांक ३०/१२/२०२२. 
२. पोलीस आयुक्‍्त्‌, ठाणे शहर यांचे कार्यालयाचे क्र.ठाआ/१७४/ईशा ४/६४०/२०२२, 
दिनांक १८/०८/२०२२. 
3. पोलीस आयुक्‍्त्‌, ठाणे शहर यांचे कार्यालयाचे क्र.ठाआ/ईशा ४/१००३/२०२२, 
दिनांक १२/१२/२०२२. 


४. शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र.दुरुस्ती-०११९/प्र.क.१७५/पोल-७, दि.१८/०९/२०१९ 

ज्ञापन.- 

पोलीस महासंचालक, म.रा. यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संदर्भ क्र.४ 
येथील आयुक्त ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवरील अरुण, सूर्य, रवि, भास्कर व आदित्य या निवासी 
इमारतीमध्ये प्रतिबंध उपाययोजना व दुरुस्तीचे कामाकरिता उपलब्ध केलेल्या रु.६,९६,६७,०००/- FARA 
निधीतून शिल्लक राहिलेली रु.१,३७,१२,२४८/- निधीमधून पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांच्या 
आस्थापनेवरील नवीन पोलीस लाईन इमारत क्रमांक १, ३,४,५,६ या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी उप विभागीय 
अधिकारी, सा.बां. उप विभाग क्र.१, ठाणे यांनी अ.क्र.०१ ते १३ चे कामाबाबतची अंदाजपत्रकानुसार 
रु.१,२८,७२,२३६/- (अक्षरी रुपये एक कोटी अडतीस लाख बाहत्तर हजार दोनशे छत्तीस फक्त) इतकी 
रक्‍कम खर्च करणेस प्रशासकिय मान्यता व उर्वरित शिल्लक रक्‍कम रु.८,४०,०१२/- इतक्या रकमेतून इतर 
कामकाज करणेस परवानगी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (3) 
(अ) । ठाणे जिल्हा पोलीस नवीन पोलीस लाईन इमारत क्र.१,३,४,५,६ या 
इमारतींच्या एकूण १३ कामे 


दिं . | ठाणेजिल्हा पोलीस वसाहतीचे रंगकाम व गिलावा काम करणेबाबत | ₹ ९,९९,०६१/- 
(नवीन पोलीस ईमारत क्र.१) 


२. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे रंगकाम व गिलावा काम करणेबात | ₹ ९,५१,२६९/- 


(नवीन पोलीस ईमारत क्र.३) 

३. । ठाणेजिल्हा पोलीस वसाहतीचे रंगकाम व गिलावा काम करणेबाबत XT ९,७५,१६५/- 
(नवीन पोलीस ईमारत क्र.४) 

४. । ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे रंगकाम व गिलावा काम करणेबाबत ₹॒ ९,९७,७३९/- 


(नवीन पोलीस ईमारत क्र.५) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०१२३/प्र.क्र.०९/पोल-७ 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(9 (2 (Y 
५. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे रंगकाम व गिलावा काम करणेबाबत | ₹ ९,९९,२०१/- 
(नवीन पोलीस ईमारत क्र.६) 


६. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे दरवाजे व Reset काम ₹॒ ९,६८,४०३/- 
करणेबाबत (नवीन पोलीस ईमारत क्र.४) 
७. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे दरवाजे व खिडक्यांचे काम ₹ ९,८५,५७८/- 
करणेबाबत (नवीन पोलीस ईमारत H.3) 
८. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे दरवाजे व खिडक्यांचे काम ₹ ९,८५,५७८/- 
करणेबाबत (नवीन पोलीस ईमारत H.9) 
९. । ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे बाथरुमचे वॉटरप्रुफौंग करणे (नवीन | ₹ ९,९०,६०३/- 
पोलीस ईमारत क्र.३) 
haa ठाणे जिल्हा पोळीस वसाहतीचे बाथरुमचे वॉटरप्रुफौंग करणे (नवीन ₹॒ ९,९९,६८१/- 
पोलीस ईमारत क्र.४) 
शनि १. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे बाथरुमचे वाटरप्रुफौंग करणे (नवीन ₹॒ ९,९९,८६१/- 
पोलीस ईमारत क्र.१) 
१२. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे बाथरुमचे वॉटरप्रुफौंग करणे (नवीन ₹॒ ९,९४,२३४/- 
पोलीस ईमारत क्र.५) 
१३. | ठाणे जिल्हा पोलीस वसाहतीचे बाथरुमचे वॉटरप्रुफौंग करणे (नवीन J ९,९७,८६५/- 
पोलीस ईमारत क्र.६) 
एकूण १३ कामे - (रुपये एक कोटी अठ्ठावीस लाख बहात्तर | ₹ १,२८,७२,२३६/- 
हजार Gal छत्तीस फक्त) 


(ब) | नवीन पोलीस लाईन इमारत क्र.१,३,४,५,६ या इमारतींच्या इतर ₹॒८,४०,०१२/- 
अनुषंगिक कामकाज करणेकरीता. 
(अ) व (ब) एकूण - (रुपये एक कोटी सदोतीस लाख बारा हजार | ₹ १,३७,१२,२४८/- 
दोनशे अठ्ठेचाळीस फक्त) 


२. वरील कामासाठी सन २०२२ नुसार उप विभागीय अधिकारी, सा.बां. उप विभाग क्र.१, ठाणे यांनी 
तयार केलेले खर्चाचे अंदाजपत्रकाच्या प्रती सादर केल्या असून त्यास कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग 
क्र.१, ठाणे यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहेत. त्यावर अधिक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां) मंडळ, ठाणे यांनी 
स्वाक्षरी केली असून त्यास मुख्य अभियंता, सा.बा. विभाग, कोंकण यांनी स्वाक्षांकित केले आहे. 


३. त्यानुसार पोलीस आयुक्त, ठाणे यांचे आस्थापनेवरील नवीन पोलीस लाईन इमारत क्रमांक 
१,३,४,५,६ या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी व इतर अनुषंगिक बाबीच्या दुरुस्ती कामासाठी रु.१,३७,१२,२४८/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी सदतीस लाख बारा हजार दोनशे अठ्ठेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींवर,याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात हरकत नाही.:- 

१) सदरकाम उपरोक्त रु.१,३७,१२,२४८/- इतक्या रकमेस पूर्ण होईल असे पाहावे. 

२) खर्चाचे अंदाज हे सक्षमअधिकारी यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


४. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा "गृह विभाग बी ०१, २०५५ पोलीस (००) १०९. जिल्हा पोलीस (००) 
(००) (०१ जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८) २७ लहान बांधकामे” याखाली सार्वजनिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०१२३/प्र.क्र.०९/पोल-७ 


बांधकाम विभागाकडे आयुक्त ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवरील अरुण, सूर्य, रवि, भास्कर व आदित्य या 
निवासी इमारतीमध्ये प्रतिबंध उपाययोजना व दुरुस्तीचे कामाकरिता उपलब्ध केलेल्या रु.६,९६,६७,०००/- 
इतक्या निधीतून शिल्लक राहिलेल्या रु.१,३७,१२,२४८/- निधीमधून भागविण्यात यावा. 


प्‌. हे ज्ञापन, या विभागास शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


६. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२७१८२०३०८८२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MAN 


E 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=i;;HOME 
DEPARTMENT, pi ICode=4001 st=Maharash' 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39fc 


5561071b4a70. 


pseudonym=D53E4970DA 18F 42405 76F3F34F92F7E069E6A52A, 
serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F 1 CDCFAB29FB961D4E 
A9A24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 


Date: 2023.06.27 18:24:38 +05'30' 


(नारायण बिरा माने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई 
२) पोलीस आयुकत, ठाणे शहर. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, ठाणे. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) अधिक्षक अभियंता, ठाणे (सा.बां) मंडळ, ठाणे 
६) कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग क्र.१, ठाणे. 
७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी , सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
९) निवड नस्ती (पोलळ-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


